संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण 
संस्था, औरंगाबाद यांच्या नियुक्‍तीस 
एक वर्ष मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.एसपीआय-२०२२/प्र.क्र.०५/का.२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ एप्रिळ, २०२२ 


वाचा: १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसपीआय-२०१८/प्र.क्र.२२९/१८/२८, 
दिनांक २२/०५/२०१९. 
२) शासन पुरकपत्र, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसपीआय-२०१८/प्र.क्र.२२९/१८/२८, 
दिनांक १९/०८/२०१९. 
३) संचालक,सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.१००५/एसपीआय- 
१/२२१.दि.१७.११.२०२१. 


शासन निर्णय:- 


संदर्भीय दि.२२ मे, २०१९ चा शासन निर्णय व दि.२९ ऑगष्ट, २०१९ च्या पुरकपत्रान्वये GAG 
(निवृत्त) अमित राजेंद्र दळवी यांची संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद, गट-अ या 
पदावर, पी.बी.३: (रु.१५६००-३९१००)-- ग्रेड पे रु.9६००/- या वेतनश्रेणीमध्ये ३ वर्षासाठी नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. सदर पदासाठी प्रथमत: ३ वर्षासाठी, त्यानंतर वर्षा-वर्षाला मुदत वाढवून एकूण 
६ वर्षापर्यंत मुदत वाढविता येईल sail अट नियुक्‍ती आदेशामध्ये नमूद करण्यात आली आहे. 


२. नियुक्‍ती आदेशास अनुसरून कर्नल दळवी (नि.) दि. २४ मे, २०१९ रोजी रूजू झाले. त्यांचा ३ 
वर्षाचा कार्यकाळ दि.२३ मे, २०२२ रोजी पूर्ण होत आहे. संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, 
औरंगाबाद यांनी त्यांचा कार्यकाळ पुढील एक वर्षाकरीता वाढविण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.३ येथील 
पत्रान्वये सादर केला आहे. 


३. संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद यांच्या प्रस्तावास अनुसरून संचालक, 
सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या पदावरील नियुक्‍तीस दि.२४/०५/२०२२ पासून एक 
वर्षासाठी मुदत वाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीआय-२०२२/प्र.क्र.०५/का.२८ 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०४२७१३५३४५४६०७ आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shivaji gulabrao 


e ee jore 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL 
h | Va | ADMINISTRATION DEPARTMENT, p ICod 10032, st: hi hi 
2.5.4.20=5a914ec7d7235 1a68d9f1 2e80317d751 2bf6f19c34fee2557e3b 
3c882cce6f57, 
idonym=FBFOA6AA972F003B5B0C7967AD7B6A3C4FA38DC8, 


gu labrao gore 00 or, ubogee णि 
(शिवाजी गोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३) मा. मंत्री(मासैक) यांचे खाजगी सचिव, 
४) मा. मुख्या सचिवांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
) 
) 
) 


५) संचालक, सैनिकी कल्याण विभाग, रायगड राष्ट्रीय युद्ध स्मारकासमोर, घोरपडी, पुणे-४११००१. 

६) कर्नल( निवृत्त)अमित राजेंद्र दळवी, रहेजा विस्ता Hoty, मोहम्मदवाडी, हवेली, पुणे-४११००१. 

७) संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, सिडको एन-१२, सेक्टर-३, मौळाना आझाद 
कॉलेजच्या मागे, नवीन औरंगाबाद - ४३१००३, 

८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- 9/2, महाराष्ट्र (मुंबई / नागपूर), 

९) महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) - १/२, महाराष्ट्र ( मुंबई / नागपूर), 

o) निवड नस्ती (२ प्रती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


